34 DAMERI0O4IPRS-IVAN~I3 t 
महाराष्ट्रातील सर्व कारागृहात घडणाऱ्या 
अनियमित घटना कळविण्याबाबत. 


e 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. | 
परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण २००४/ ०८/ पीआरएस-१ 
मंत्रालय, मुंबई: yoo ०३२, दिदांक: 29 जानेवारी, २००४ 


परिपत्रक :- न 
महाराष्ट्रातील कारागृहात कैद्यांच्या गटामध्ये आपआपसात मारामारी, कैदी 
कारागृहाच्या तटमिंतीवरुन पळून जाणे, कैद्यांचे कारागृहातील दुसऱ्या कैद्याकडून खुन 
होणे, कारागृहात अवैद्य वस्तु सापडणे, कारागृहात आंमली पदार्थ तसेच रोख रदकम व 
मोबाईल फोन इत्यादी प्रकारच्या अवैध वस्तु सापडणे. अशा घटना वारंवार घडतात. या 
घटना कारागृह महानिरीक्षक अथवा कारागृह उपमहानिरीक्षक ade संबंधीत कारागृह 
अधिक्षक यांच्याकडून शासनास न कळता वर्तमान पत्रात जाहिर झाल्यानंतर समजतात. 
तेव्हा अशा घटना घडल्यानतर सदर घटनांची माहिती संबंधीत अधिक्षक अथवा कारागृह 
उपमहानिरीक्षक fre महानिरीक्षक यांनी तांत्काळ शासनास दूरध्वनीद्वारे व फॅक्सद्वारे 
कळविण्याबाबत सुचना देण्यात येत आहे, तसेच अशा घटनाबाबत शासनास कळणिण्यापूर्वी 
वर्तमानपत्रात जाहीर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द कडक कार्यवाही करण्यात. येईल. 
ससेच कैद्यांच्या गटांमध्ये होणारी मारामारी टाळण्याकरिता त्यांना. स्वतंत्रपणे देगवेगळया 
ठिकाणी ठेवंण्यात यावे. जेणेकरुन त्यांचा एकमेकाशी संपर्क येणार नाही द त्याप्रमाणे असे 
'कैद्यांमध्ये मारामारीचे प्रकार घडल्यास पोलीस ठाण्यात गुन्हयाची नोंद करण्यात यावी, 

2. सर्व कारागृह अधिक्षक व one ' उपमहानिरीक्षक यांना वरील सुचनेचे 
पालन करण्याविषयी आदेश देण्यात येत आहे. या सूचना सर्वसंबधीत अधिकाऱ्याच्या 
निदर्शनास आणण्यात याव्यात. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आंदेशानुसार व नांवाने, 


ye 
Lo 


_ (अ. मु. झणझणे ) 
अवर सचिव, गृह विमाग, महाराष्ट्र शासन 


कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक, 

सर्व अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह ‘ 
सर्व जिल्हा कारागृह अधिक्षक, वर्ग-१/वर्ग-२ 
निब्बड नस्ती, गृह विभाग. 


